राज्य वस्रोद्योग धोरण अंतर्गत स्व-अर्थसहाय्यीत 
वस्त्रोद्योग प्रकल्पांना भांडवली अनुदान वितरीत 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: संकिर्ण -२०२३/प्र.क्र.9६/टेक्स-५ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- ०६ सप्टेंबर, २०२३ 
वाचा :- 
१) शासन निर्णय, सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र. धोरण-२०१२/प्र.क्र.२५७/टेक्स-२, 
दिनांक २१ फेब्रुवारी, २०१४ 
2) शासन निर्णय, सहकार,पणन व वस्त्रो्योग विभाग, क्र. धोरण-२०१५/प्र.क्र.३६४/टेक्स-५, 
दिनांक १८/०४/२०१६ 
३) शासन निर्णय, सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र. धोरण-२०१९/प्र.क्र.०१/टेक्स-५, 
दिनांक १६/०१/२०१९ 
४ वित्त विभाग, परीपत्रक, क्र.अर्थसं २०१५/प्र.क्र.८५/अर्थ-३, दि.१७/४/२०१५ 
५) शासन परीपत्रक, वित्त विभाग क्रमांक संकिर्ण -२०१६/प्र.क्र.३१ /कोषा.प्रशञा-५, दि. १० मे, 
२०१६ 
६) शासन निर्णय, सहकार, पणन व Talat विभाग क्रमांक संकिर्ण-२०१९/प्र.क्र.१०१/टेक्स-५, 
दि. ०४ डिसेंबर, २०१९ 
७ वित्त विभाग, शासन परीपत्रक, क्रमांक- अर्थसं -२०२२/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दिनांक 
१२/०४/२०२३. 


प्रस्तावना :- 

वरील संदर्भीय अनुक्रमांक २ येथील शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र राज्याच्या नवीन वस्त्रोद्योग 
धोरणांतर्गत स्व- अर्थसहाय्यीत वस्त्रोद्योग प्रकल्पांना भांडवली अनुदान देण्याची योजना सुरू करण्यात 
आली आहे. सदर योजने अंतर्गत या शासन निर्णयासोबतच्या “परिशिष्टा” मधील वस्त्रोचयोग घटकांना 
भांडवली अनुदान वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

राज्याच्या वस्त्रोद्योग धोरणांतर्गत वस्त्रोद्योग घटकांना स्व-अर्थसहाय्यीत वस्त्रोद्योग प्रकल्पांना 
भांडवली अनुदान या योजने अंतर्गत मा. सचिव (वस्रोद्योग), यांच्या अध्यक्षतेखाळी गठीत समितीच्या 
बैठकीत मंजूर करण्यात आलेल्या प्रकल्पांना सन २०२३-२४ मध्ये या शासन निर्णयासोबतच्या “परिशिष्ट” 
मधील विवरणपत्रानुसार एकूण रू. ८,०८,०२,०००/- (अक्षरी रुपये आठ कोटी आठ लाख दोन हजार ) 
इतकी रक्कम मंजूर करुन वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. संदर्भ क्रमांक ६ येथील येथील 
शासन निर्णयान्वये गठीत दक्षता व नियंत्रण पथकाद्वारे ज्या प्रकल्पांची तपासणी झाली असून व ज्या 
प्रकल्पांमध्ये अनियमितता आढळून आली आहे अशा प्रकरणात अंतिम निर्णय झाल्यावरच अनुदान वितरीत 
करण्यात येईल किंवा झालेल्या निर्णयानुसार पुढील कार्यवाही करण्यात येईल. तसेच ज्या प्रकल्पांची 
दक्षता व नियंत्रण पथका कडून वेळे अभावी अद्याप तपासणी झालेली नाही त्या प्रकल्पांची पुढील 
नजीकच्या काळात लवकरच तपासणी करण्यात येईल आणि त्याप्रकल्पात तपासणीअंती काही 
अनियमितता आढळून आल्यास या आदेशाद्वारे मंजूर अनुदान व्याजासह वसुल करण्यात येईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण -२०२३/प्र.क्र.9६/टेक्स-५ 


२. सदरहू TaN घटकास वरीलप्रमाणे मंजूर करण्यात आलेली रक्‍कम योजनेच्या 
दिशानिर्देशानुसार या शासन निर्णयासोबतच्या परिशिष्टात नमूद केलेल्या बँकांच्या खात्यावर R.T.GS. 
द्वारे वितरीत करण्यात यावी. वरीलप्रमाणे मंजूर करण्यात आलेली व्याज सवलतीची रक्कम संबंधित बँकेने 
या शासन निर्णयासोबतच्या “परिशिष्टा” मधील त्यांच्याशी संबंधित वस्त्रोद्योग घटकाच्या खात्यात जमा 
करुन त्याबाबतचे उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास वेबसाइटवर ऑनलाईन सादर करावे. 
३. वरील प्रमाणे मंजूर करण्यात आलेल्या अर्थसहाय्याची रक्‍कम संबधित बँकेस वितरीत 
करण्याकरीता श्री.सु.पु. पांगारकर, कार्यासन अधिकारी (रोखशाखा), सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई, यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. तसेच श्री. 
श्री.बा.पवार, उप सचिव(वस्रोद्योग, सहकार, पणन व वदस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई, (उपसचिव) 
(Spinning Mills) ४०००९) यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. त्यांनी या 
आदेशाद्वारे मंजूर करण्यात आलेल्या अर्थसहाय्याची रक्कम अधिदान व लेखा अधिकारी कार्यालय, मुंबई 
येथून आहरीत करुन ती सोबतच्या परिशिष्टात नमुद केलेल्या बँकांना वितरीत करण्याची कार्यवाही 
करावी. 
४. यावर होणारा खर्च " मागणी क्रमांक व्ही-२, २८५१ - ग्रामोद्योग व लघुउद्योग, ११०, संमिश्र ग्रामोद्योग 
व लघुद्योग आणि सहकारी संस्था (०२)(७७) राज्य वस्रोद्योग धोरण २०११-१७ अंतर्गत स्व-अर्थसहाय्यीत 
वस्त्रोद्योग प्रकल्पांना भांडवली अनुदान (कार्यक्रम) (३३, अर्थसहाय्य) (२८५१ ६५५६)" या लेखाशिर्षाखाली 
सन 2023-2028 या वित्तीय वर्षासाठी मंजूर तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 
५. वित्त विभाग, शासन परीपत्रक, क्रमांक- अर्थसं -२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दिनांक १२/०४/२०२३ या 
परीपत्रकातील तसेच त्यासोबतच्या तपासणी सुचीतील लागू असलेल्या सर्व बाबींची सदर प्रकरणी पुर्तता 
होत आहे. 

तसेच वित्त विभाग, शासन परीपत्रक, क्रमांक- अर्थसं -२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दिनांक 
०८/०२/२०२३ व वित्त विभाग, शासन परीपत्रक, क्रमांक- संकिर्ण -२०२३/प्र.क्र.२७/अर्थ-३, दिनांक 
१५/०३/२०२२ या परीपत्रकातील तसेच त्यासोबतच्या तपासणी सुचीतील लागू असलेल्या सर्व बाबींची 
सदर प्रकरणी पुर्तता होत आहे. 
६. वित्त विभाग, परीपत्रक, क्र.संकिर्ण २०१६/प्र.क्र.३१/कोषा.प्रशा-५, दि.१०/०५/२०१६ च्या 
परिशिष्ट-अ मधील अनु.क्र. १ ते ९ संदर्भातील तपासणी सुची मधील याप्रकरणी लागु असलेल्या मुद्द्यांची 
पुर्तता होत आहे. सदर परीपत्रकानुसार परिशिष्ट-अ मधील अनु.क्र.१ ते ९ संदर्भातील माहीती खालील 
प्रमाणे आहे. 


१) विभागास प्रदान वित्तीय अधिकार :- वित्त विभाग परीपत्रक क्र.अर्थसं २०१५/प्र.क्र.८५/अर्थ-३, 
दि.१७/४/२०१५ अन्वये ३३ अर्थसहाय्य या बाबीखालील खर्च करण्यास विभागास अधिकार प्राप्त झाले 
असून सदर परीपत्रकातील तपासणी सूचीप्रमाणे सर्व बाबींची सदर प्रकरणी पुर्तता होत आहे. 

२) मंजूर निधी :- " मागणी क्रमांक व्ही-२, २८५१ - ग्रामोद्योग व लघुउद्योग, ११०, संमिश्र ग्रामोद्योग व 
लघुद्योग आणि सहकारी संस्था (०२)(७७) राज्य वस्रोद्योग धोरण २०११-१७ अंतर्गत -अर्थसहाय्यीत 
वस्त्रो्योग प्रकल्पांना भांडवली अनुदान (कार्यक्रम) (३३, अर्थसहाय्य) (२८५१ ६५५६)" या 
लेखाशिर्षाखाली सुधारीत अंदाज सन २०२३-२०२४ मध्ये या योजनेखाली रु. ८,०८,०२,०००/- 
(अक्षरी रुपये आठ कोटी आठ लाख दोन हजार ) निधी या शासन निर्णयन्वये वितरीत करण्यात येत 
आहे. 

३) मागील ३ महिन्यापूर्वी दिलेल्या अनुदानापैकी ७५% किंवा अधिक निधी खर्च झाला आहे :- होय 

४) ज्या लेखाशीर्षाखाली अनुदान वितरीत करण्यात येत आहे. त्या लेखाशिर्षाअंतर्गत १ वर्षापुर्वीचे 
संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही . 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण -२०२३/प्र.क्र.9६/टेक्स-५ 


५) स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अनुदान देताना त्यांचेकडून राज्य शासनास येणे नाही किंवा येणे रक्‍कम 
समायोजित करण्यात आली आहे:- लागू नाही. 

६) बांधकाम विषयक प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यता देतांना सक्षम अधिकाऱ्याची मान्यता घेतल्याचा 
उल्लेख आदेशात असावा:- लागू नाही. 

७ अधिनस्त कार्यालयांना खरेदी करण्यासाठी प्राधिकृत करण्याचा शासन निर्णय निर्गमीत करण्यापुर्वी 
अशा खरेदीसाठी रीतसर प्रशासकीय मान्यतेचे आदेश काढावेत :- लागू नाही. 

८) खरेदी विषयक प्रक्रीया अद्यावत संबंधीत शासन आदेशानुसार करावी व तसा उल्लेख प्रशासकीय 
मान्यतेत असावा:- लागू नाही. 


८. सदर शासन निर्णय, संदर्भिय अ.क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये प्रधान सचिव (वस्त्रोद्योग), यांच्या 
अध्यक्षतेखाली गठीत करण्यात आलेल्या समितीच्या संपन्न झालेल्या बैठकीत मंजूर Tay प्रकल्पांच्या 
दाव्यांना मिळालेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
र्‌. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन परीपत्रक, क्रमांक- अर्थसं -२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, 
दिनांक १२/०४/२०२३ अन्वये दिलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या wwww.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०९०६१४४६२५७८०२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
SHRIKRISHNA i 


BA B RA 889e86fb2026cladd12d27e41, postalCod 
st=Maharasht 
sel 


INumber=2F AFF40BB05D156355556F7264A3A59A 
D12DD42F183422309976C41CE28COA1D, 
P AWA R ‘SHRIKRISHNA BABURAO PAWAR 
Date: 2023.09.06 14:59:33 +05'30' 


(श्रीकृष्ण पवार) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


महालेखापाल, लेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र-१/ २, मुंबई / नागपूर 
महालेखापाल, लेखा परिक्षा, महाराष्ट्र-१/ २, मुंबई / नागपूर 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

अ.मु.स. नियोजन विभाग (कार्यासन-१४३१), मंत्रालय, मुंबई(ई-मेलद्वारे) 


. अ.मु.स. वित्त विभाग (व्यय-२), मंत्रालय, मुंबई(ई-मेलद्वारे) 

. सचिव (वस््रोद्योग, स.प. व व.वि., मंत्रालय, मुंबई.(ई-मेलद्वारे) 

. संचालक (वस््रोद्योग) ,वस्रोद्योग संचालनालय , नागपूर (ई-मेल द्वारे) 
९. 


उपसचिव (वस््रोद्योग),स.प.व व.वि. मंत्रालय,मुंबई. 


१०. अवर सचिव (१७-स), स.प. व व.वि., मंत्रालय, मुंबई 
११. कार्यासन अधिकारी (रोखशाखा) (३ प्रती), स.प. व व.वि., मंत्रालय, मुंबई 
१२. परिशिष्टामधील बँका (टफ सेल) (ई-मेल व्दारे) 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण -२०२३/प्र.क्र.9६/टेक्स-५ 


दि. ०६ सप्टेंबर, २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयासोबतचे “परिशिष्ट” अ 


i UID Unit Name Subsidy | Subsidy Bank Name Total 
Year | Amount Sunsidy 
Rs.in Amount 
Lakhs Rs.in 
Lakhs 
DEENDAYAL MAGASVARGIYA 20.45 
1 SF/2020/10075 | SAHAKARI SOOT GIRNI LTD 2017 AXIS BANK LTD 
DEENDAYAL MAGASVARGIYA 20.45 
2 SF/2020/10075 | SAHAKARI SOOT GIRNI LTD 2018 AXIS BANK LTD 
DEENDAYAL MAGASVARGIYA 20.45 
3 SF/2020/10075 | SAHAKARI SOOT GIRNI LTD 2019 AXIS BANK LTD 
DEENDAYAL MAGASVARGIYA 20.45 
4 SF/2020/10075 | SAHAKARI SOOT GIRNI LTD 2020 AXIS BANK LTD 
DEENDAYAL MAGASVARGIYA 20.45 
5 SF/2020/10075 | SAHAKARI SOOT GIRNI LTD 2021 AXIS BANK LTD 
Bead 
Total amount for the bank 
KRISHNA PROCESSORS & 19.88 
is SF/2020/10078 | Industries Pvt. Ltd Kayan 2019 Bank of India 
KRISHNA PROCESSORS & 19.88 39.76 
7 SF/2020/10078 | Industries Pvt. Ltd Kayan 2020 Bank of India 
Total amount for the bank 
PIONEER DYING Pvt. Ltd., 11.6 
ie SF/2020/10073 | Kayan 2020 CANARA BANK 
PIONEER DYING Pvt. Ltd., 11.6 
| SF/2020/10073 | Kayan 2021 CANARA BANK 
PIONEER DYING Pvt. Ltd., 4451 
10 SF/2020/10011 | Kayan 2020 CANARA BANK 
PIONEER DYING Pvt. Ltd., 4451 
11 SF/2020/10011 | Kayan 2021 CANARA BANK 
[eee 12.22 
Total amount for the bank 
13.85 
12 SF/2019/10036 | ULLENGAL BROTHERS Textile 2019 HDFC BANK 
13.85 
13 SF/2019/10036 | ULLENGAL BROTHERS Textile 2020 HDFC BANK 
18.46 
14 SF/2019/10036 | ULLENGAL BROTHERS Textile 2021 HDFC BANK 
46.16 
Total amount for the bank 
KOTAK 
BISEN DYING Printing & 44.04 | MAHINDRA 
15 | se/2019/10063 | Weaving Mils Pvt. Ltd Kayan 2019 BANK 
KOTAK 
BISEN DYING Printing & 44.04 | MAHINDRA 
16 | se/2019/10063 | Weaving Mils Pvt. Ltd Kayan 2020 BANK 
88.08 
Total amount for the bank 
35.49 
17 SF/2021/10007 | JAY Industrial Pvt. Ltd 2019 Live 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण -२०२३/प्र.क्र.9६/टेक्स-५ 


35.49 
18 | 5८/2021/10007 | JAY Industrial Pvt. Ltd 2020 ७८. 1 B 
47.18 
19 | sF/2021/1090 | JAY Industrial Pvt. Ltd 2020 fe B 
47.18 
20 | sF/2021/1090 | JAY Industrial Pvt. Ltd 2021 गो. _..) B 
47.33 
21 | sF/2021/10007 | JAY Industrial Pvt. Ltd 2021 Pa B 
212.67 
Total amount for the bank 
32.69 standard 
22 | sF/2022/10013 | LAVINO Kapur Cotton Pvt. 2019 chartered bank 
32.69 standard 
23 | sF/2022/10013 | LAVINO Kapur Cotton Pvt. 2020 chartered bank 
Ba 
Total amount for the bank 
25.85 Union bank of 
24 | SF/2021/10023 | HARA-HER Hygine 2020 India 
25.85 Union bank of 
25 | sF/2021/10023 | HARA-HER Hygine 2021 India 
GOLDEN FABRICS 26.94 Union bank of 
26 | sF/2021/10009 | LLPAMRAVATI 2019 India 
GOLDEN FABRICS 26.94 Union bank of 
27 | SF/2021/10009 | LLPAMRAVATI 2020 India 
GOLDEN FABRICS 35.92 Union bank of 
28 | sF/2021/10009 | LLPAMRAVATI 2021 India 
[a 41.5 
Total amount for the bank 
808.02 808.02 
Total amount 
BANK ACCOUNT DETELS 
शिका fed Bank Name Axis Bank 
TECHNOLOGY 
Account UPGRADATION 
Name FUND SCHEME Account Number 4010202188852 
(TUFS) 
IFSC Code | UTIB0000004 


Bank Name Bank of India 


Account Number 000120110000813 


TUF SUBSIDY 
Account RECEIVED FROM 


Name GOVT. OF 


MAHARASHTRA 


1050०4९ | ४९००0०0000 | 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण -२०२३/प्र.क्र.9६/टेक्स-५ 


Canara Bank 


शिका No Bank Name 


Account SL-OL-RTGS-NEFT Account Number 
Name PMT ENS 0 


IFSC Code CNRB0001879 


209272434 


Bank Name HDFC Bank 


Account Funds to be 


HOFCooo2«0 | 


Bank Name Kotak Mahindra Bank 
Subsidy Reserve 


Fund-Textile- Account Number 06320125013006 
Maharashtra Govt 


Bank Name Punjab National Bank 
INTEREST 


SUBSIDY SCHEMES Account Number 3845003171160 
OF GOM 


Bank Name standard chartered bank 
Lavino Kapur 


Cottons Private Account Number 22205287847 
Limited 


wsccode |SCBLONSENE | | 
Bank Name Union Bank of India 


Int Reimbursmet & Account Number 3798011010036988 
Capital Subsidy 


Account 
Name 


Account 
Name 


Account 
Name 


Maharashtra Tufs 


Account 
Name 


Total Subsidy — RS. 808.02 Lacks 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


